सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य समाजकल्याण बोर्डास निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०१९/प्र.क्र.३२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख - २४ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१ एप्रिळ, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी २२३५ बी ९४२ या लेखाशिर्षाखाली ३६ सहायक अनुदाने 
(वेतन) बाबीसाठी ₹५९,९३,०००/- (अक्षरी रुपये एकोणसाठ GE BAT हजार फक्त) इतकी तरतूद 
मंजूर आहे. 


२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड यांनी त्यांच्या दि.२.४.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये 
समाजकल्याण बोर्डाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या जुले, २०१९ पर्यंतच्या वेतनासाठी मागणी 
केलेला ₹२०,२५,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लाख पंचवीस हजार फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य 
समाजकल्याण बोर्डास वितरीत करणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 
₹२०,२५,०००/- (अक्षरी रुपये वीस लाख पंचवीस हजार फक्त) इतका निधी या शासन निर्णयाव्दारे 
वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात मागणी क्र.एक्स-१, योजनेत्तर, 2234, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण ०२ समाजकल्याण १०२, बाल कल्याण (०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
मंडळाला सहायक अनुदान (२२३५ बी ९४२ ) या Sarita ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या 
उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित वितरीत तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
3. सदर निधी महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डास वितरित करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल 
विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 
४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिल, २०१९ 
रोजीच्या परिपत्रकातील परिच्छेद क्र.५ ते १७ मधील मार्गदर्शक सूचना व त्या विभागाने दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२०१९/प्र.क्र.३२/का-१० 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०४२५१२२६४३४४३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Smita Dattatray : 
Nivatkar 


छा 


(स्मिता निवतकर) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई-७१ 

महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 

बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
११. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


